सन २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील द्दिलक्षी 
व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या 
तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी २०२१/प्र.क्र.१५०/कौशल्य-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा : १) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 

२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दिनांक १० मे,२०१८. 

२) विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, 
दि. १२ जून, २०२० व दि.११ ऑगस्ट,२०२१. 

३) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/७२, दि.३० ऑगस्ट,२०२१. 

8) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/७६, दि.१५ सप्टेंबर,२०२१. 

५) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/८०, दि.०७ ऑक्टोबर,२०२१ 

६) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/९०, दि.०२ नोव्हेंबर,२०२१. 

७ Gash, aay शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय यांचे पत्र क्र.८ 
व्हीओसी/मान्यता/२०२१/९०, दि.०२ नोव्हेंबर,२०२१. 


प्रस्तावना : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यासाठीच्या ऑनलाईन प्रमाणित कार्यपध्दतीस 
विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली. 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमास मान्यता 
देण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीस संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १२ जून, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता 
देण्यात आली. 


सन २०२१-२२ करीता पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्याकरीता विहीत मुदतीत ज्या संस्थांनी शासनाच्या vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर 
मान्यतेकरीता अर्ज केले होते व व्यवसायास आवश्‍यक सर्व सोई-सुविधा पूर्ण करुन निरीक्षणाकरीता 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०२१/प्र.क्र.१५०/कौठाल्य-२ 


विनंती केली होती अशा संस्थांचा निरीक्षण कार्यक्रम शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांनी 
नेमलेल्या समित्यांमार्फत पूर्ण करण्यात आला आहे. सदर निरीक्षण समित्यांनी त्याचे निरीक्षण 
अहवाल vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर अपलोड केले आहेत.त्यातील जे अहवाल तपासून 
निरीक्षण समित्यांनी मान्यतेकरीता शिफारस केली आहे असे द्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम संस्थांचे 
अहवाल संचालनालयाच्या लॉगइन वर उपलब्ध झाले आहेत.ज्या संस्थांची निरीक्षण समितीने 
शिफारस केलेली नाही अज्ञा संस्था पुढील सत्राकरीता पुर्ननिरीक्षणाकरीता अर्ज करु शकतात. 


तसेच दि. ११ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये सन 2029-2022 या शौक्षणिक वर्षासाठी पूर्व 
व्यवसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व 
अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
परवानगी देण्यासाठी इच्छुक संस्थांचे नवीन अर्ज सादर करण्याकरीता/यापूर्वी नाकारण्यात 
आलेल्या संस्थांना पुन्हा अर्ज सादर करण्याकरीता/काही संस्थांचे अपूर्ण अर्ज पूर्ण करण्याकरिता 
नोंदणी व ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यास दि. ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत मुदवाढ देण्यात आलेली 
होती. त्यानुसार प्राप्त अर्जाची संचालनालय स्तरावरुन छाननी सुरु असून संचालनालयाकडून 
मान्यतेकरिता शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येईल. 

+2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकडयाकरीता प्राप्त झालेल्या अर्जाची 
संचालनालयास्तरावर छाननी करून संचालनालयाकडून योग्य त्या शिफारशीसह प्रस्ताव संदर्भ 
क्र.३, ४, ५, ६ व ७ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ पासून +2 
स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी 
विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय : 


शैक्षणिक संस्थांकडून ई-मेलव्दारे प्राप्त दस्तावेजांची छाननी करुन त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पुर्तता करणाऱ्या संस्थांना -२ स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविण्यास 
मान्यता देण्याकरीता संचालनालयाकडून शिफारस करण्यात आली आहे, त्या संस्थांचा तपशील 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आले आहे. सदर संस्थांना सन २०२१-२२ पासून +2 
स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नवीन संस्थेत नवीन/अधिकच्या 
तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटीव शार्ती:- 


१) संबंधित संस्थेस माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ मध्ये नमुद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीची 
पुर्तता करणे बंधनकारक राहील. परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेला माध्यमिक शाळा 
सहिता व एम.ई.पी.एस. नियम १९८१ नुसार आवश्‍यक ते सर्व लेखे संस्था स्तरावर ठेवणे 
बंधनकारक राहील.संस्थेने माध्यमिक शाळा सहितेतीळ नियमांचे पालन न केल्यास अथवा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०२१/प्र.क्र.१५०/कौठाल्य-२ 


शासनाने व संचालनालयाने दिलेल्या आदेशाचे, परिपत्रकाचे पालन न केल्यास संस्थेची 
मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

मान्य अभ्यासक्रमांच्या नवीन/अधिकच्या तुकडया सुरु करण्यास कायमस्वरुपी 
विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान 
अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. 

मान्य अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांना शासन/संचालनालय/संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील संबंधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणा-या आदेशांचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेले शिक्षण शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारणे संस्थेस 
बंधनकारक राहील.संस्थेस कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारता 
येणार नाही. 

“कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता मिळालेले +2 स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम”असा सूचनाफलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना 
फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांची संख्या व मंजूर प्रवेशक्षमता यांचा उल्लेख 
करण्यात यावा. 

सदर अभ्यासक्रमांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमाकरीता संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा /वेतन व 
तद्‌नुषंगिक बाबींची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.याबाबत शासन कोणतीही 
जबाबदारी घेणार नाही. 

मंजूर अभ्यासक्रमाकरीता आवश्‍यक शिक्षकीय कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या, त्यांची किमान 
शैक्षणिक अर्हता, अनुभव याबाबत संस्थेने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या 
शर्ती) नियमावळी,१९८१ मधील तरतुदींनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार तात्काळ करण्यात यावी व संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण अधिकारी यांनी प्रवेशा याद्यांना मान्यता देण्यापूर्वी विहीत अर्हताधारक शिक्षकीय 
कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे याची खात्री करावी व त्यानंतरच प्रवेश याद्यांना 
मान्यता द्यावी. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास प्रादेशिक 
कार्यालयामार्फत सादर करावा. 

भविष्यात सदरचे अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत किंवा त्यात काही बदल करण्याबाबत 
शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तो विनाअट व विनाविलंब संस्थेने अंमळात आणणे 
आवश्यक राहील. 

अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांमधील प्रवेशाकरीता, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 
सामाजिक/समांतर आरक्षण व इतर नियमांचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करावे व 
गुणानुक्रमे प्रवेशा देण्यात यावेत. 


१०) अभ्यासक्रमांना मंजूरी मिळाल्यानंतर सदर अभ्यासक्रम संस्थेत सुरू केल्याची माहिती 


संस्थेने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळास तात्काळ द्यावी व 
त्याबाबतची अनुषंगिक कार्यवाही करावी. 


११) मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 


तुकडी yo इतकी असुन,मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास अऱ्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०२१/प्र.क्र.१५०/कौऱल्य-२ 


तुकडया सुरू ठेवण्याकरीता संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिका-यांची 
परवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 

१२) मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरु न केल्यास अथवा 
सदर अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेशा 
झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता आपोआप संपुष्ठात येईल. तद्नंतर संस्थेस सदर 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 

१३) शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा दर्जा व गुणवत्ता उच्च प्रतीचा 
राखण्याच्या दृष्टीने संचालनालय स्तरावरुन नियमितपणे प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षण 
गुणवत्ता तपासण्यासाठी प्रत्येक वर्षी ७५% पेक्षा कमी निकाल असणाऱ्या संस्थेचे प्रत्यक्ष 
निरीक्षण करण्यात येईल. एखाद्या संस्थेचा निकाळ सतत ३ वर्षामध्ये ७५% पेक्षा कमी 
असल्यास सदर संस्थेची मान्यता रद्द करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात येईल. 

१४) शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपरोक्त अटी व शार्तीमध्ये बदल करण्याचे किंवा नवीन 
अटी व शर्ती अंर्तभूत करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

१५) संबंधित संस्थेने त्यांच्याकडे भाषा/जीवशास्त्र इत्यादी विषयाचे शिक्षक, मंजूर केलेल्या 
द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या तुकडीमुळे अतिरिक्त ठरणार नाहीत याची खातरजमा करूनच 
विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. 

१६) व्यवसाय अभ्यासक्रमांतर्गत मंजूर व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मंजूर तुकडीनुसार मंजूर 
प्रवेशक्षमतेपेक्षा अतिरिक्त अनधिकृत प्रवेश करता येणार नाही. याकरीता संस्थेस 
“महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय 
शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु 
करणे (प्रतिबंध अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 

१७) द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमातील विषयामध्ये शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा 
(NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील 


३. शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रपत्र “अ” मध्ये मान्यता दिलेल्या किती संस्थांनी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरू केले, याबाबत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची 
माहिती संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी शासनास दि. ३१ जानेवारी, 
२०२२ पर्यंत सादर करावी. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११२३०१४५२२५६५०३ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr Suvarna Siddharth Kharat 

D [ 5 U V a [ al a DN: CN = Dr Suvarna Siddharth Kharat, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of 
Maharashtra 


Siddharth Kharat  oe:2021.1220 14:55:18 «0530 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०२१/प्र.क्र.१५०/कौठाल्य-२ 


२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा.अध्यक्ष, विधानसभा,महाराष्ट्र राज्य 

४. मा.सभापती,विधानपरिषद सदस्य,महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

८.सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

९.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

१०.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, 

मुंबई 
११. मा. प्रधान सचिव ,कौठाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , 
मंत्रालय, मुंबई 

१२.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

१४. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१५. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

१६. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१७. निवड नस्ती. (कौशल्य-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
मुंबई 287२०९११ ।जीवनज्योती एज्युकशान सोसायटी । काम्प्युटर सायन्स 
संचलित आर्या गुरुकुल इंटरनेशनल 
ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स अँन्ड 
कॉमर्स, ऐरोली, नवी मुंबई 
मुंबइ 2870०0०७५२ सुदर्शन रामकिड़ान शौक्षणिक संस्था, । काम्प्युटर सायन्स 
संचलित सुदर्शन इंग्लिश हायस्कुल 
अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज, 
नालासोपारा(पू) ता. वसई जि.पालघर 
मुंबई बॅकिंग 
मुंबई 
a 


PBF29033T |कस्तुरी चेरिटेबल ट्रस्ट संचलित 
गार्डीयन हायस्कुल आणि ज्युनिअर 
कॉलेज, भोपार, क्रॉस रोड, डोंबिवली 
(पूर्वी ता.कल्याण जि.ठाणे ४२१२०४ 

28२०५४२ ।के.पी.सी. चेरीटेबल ट्रस्ट व्दारा 
के.पी.सी. ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स अँन्ड कॉमर्स, प्लॉट नं २१८ 
सेक्टर १३ खारघर ता.पनवेल 
जि.रायगड 

मुं 28757२०९७९] ।सोनोपंत दांडेकर शिक्षण मंडळी, 
पालघर रा.हि.सावे, कला, 
छ.जे.भानुशाली वाणिज्य व 
भा.आ.दांडेकर विज्ञान कनिष्ठ 
महाविद्यालय, खारे कुरण रोड, 
पालघर, 


र 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 

मुंबई 287३१३९० ।माता गंगाजली चौथी पाल एज्युकेडान | काम्प्युटर सायन्स 

टस्ट संचलित मदर स्माईल ज्युनिअर 

कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड सायन्स, 

कांदिवली (पू), मुंबई 
मुंबइ 
मुंबइ 
मुंबइ 

aa 


लोकमान्य नगर शिक्षण मंडळ कॉम्प्युटर सायन्स 
२85३१२०९॥ ।संचलित आर जे ठाकूर ज्युनिअर 
कॉलेज ठाणे. 
महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित = | कॉम्प्युटर सायन्स 
PBF39908T ।माऊंट कार्मेल ज्युनिअर कॉलेज 
हॅरीटेज सिटी, रॉयल क्लब वसई (प) 
जि.पालघर 
मुं उत्कर्ष ग्रामस्थ मंडळ शिरवणे कॉम्प्युटर सायन्स 
PBF399237 (संचलित शिरवणे विद्यालय व 
ज्युनियर कॉलेज नेरुळ, नवी मुंबई 
जि.ठाणे 


पुणे 28२०६०० ।महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ इंजिनिअरिंग 
अगड एज्युकेशनल रिसर्च दा 


a | 
दि बोरीवली मल्याळी समाजम कॉम्प्युटर सायन्स 
PBF392327 ।संचलित ब्रायो ई-टेक ज्युनिअर 
कॉलेज ऑफ सायन्स कॉमर्स अँण्ड 
आर्टस बोरिवली(प), मुंबई 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
नोंदणी क्रमांक मागणी केलेल्या 
अ.क्र. | विभागाचे नाव ven 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 
287२०९१४॥ [ARGS WSS AMR संचलित | काम्प्युटर सायन्स 
ए.पी. जे. कॉलेज ऑफ सायन्स अँन्ड 
कॉमर्स बहिरट पाटील अंमपार ब्लॉक 
सेक्टर, कावेरीनगर पिंक रोड वाकड, 
पुणे 


PBF20400T ।महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ इंजिनिअरिंग 
अँण्ड एज्यूकेशनल रिसर्च कोथरूड, 
पुणे संचलित माईस विश्वशांती 
गुरुकुल स्कुल, तळेगाव दाभाडे 
एमआयएमई आर संकुल, दाभाडे पुणे 


PBF29040T सूर्यदत्त एज्युकेडान फाऊंडेडान पुणे | कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित सुर्यदता पब्लिक स्कुल, 
बावधन, पुणे 

28३१०८५ |औद्योगीक शिक्षण मंडळ संचलित कॉम्प्युटर सायन्स 
गीतामाता इंग्लिडा मिडीयम हायस्कुल 
अँण्ड ज्युनिअर कॉलेज चिंचवड पुणे 


१४ पुणे 28757२१०३५ सूर्यदत्त एज्युकेडान फाऊंडेडान पुणे | कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित सिवास सुर्यदत्ता ज्युनिअर 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड 
सायन्स सदाशिव पेठ, पुणे 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 
पुणे २287२०५७२1 श्रीराम शिक्षण संस्था संचलित श्रीराम क्रॉप सायन्स 
विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यलय पानिव 
ता. माळशिरस जि.सोलापूर 
पुणे 28757३१२४० ।लोकविकास शिक्षण प्रसारक संस्था क्रॉप सायन्स 
संचलित लोकविकास मराठी 
मिडियम स्कुल वेळापूर ता. माळशिरस 
जिल्हा. सोलापूर 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


287३११५० धनाजी संताजी एज्युकेडान सोसायटी क्रॉप सायन्स 
संचलित मॉर्डन इंग्लिश स्कुल अँन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज, WHA ता. 
इंदापुर, पुणे. 

28३१३०७ |इंदिरा ज्ञान वधिनी संचलित श्रीमती क्रॉप सायन्स 
निर्मलाताई ठोकळ प्रशाला आणि 
कनिष्ठ महाविद्यालय सोलापूर 

पु श्री भास्करचार्य प्रतिष्ठान संचलित श्री | क्रॉप सायन्स 
PBF39200T |हनुमंतराव चाटे ज्युनिअर कॉलेज 
राजपथ, ता.जि.सातारा 


287३११४९॥ ।धनाजी संताजी oye सोसायटी | काम्प्युटर सायन्स 
संचलित वर्धमान इंग्लिश मिडीयम 
स्कुल अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज, 
ससाणेनगर हडपसर पुणे 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 
पुणे 28३१०९४ श्री विद्या विकास मंडळ संचलित संत क्रॉप सायन्स 
दामाजी महाविद्यालय सोलापूर रोड, 
मंगळवेढा जि.सोलापूर 
पुणे 2817३१५०८1 'श्री.समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित श्री.समर्थ ज्युनिअर कॉलेज, 
गेट नं ४२८ नानेकरवाडी ता.खेड 
जि.पुणे 
पुणे PBF39282T ।|शिक्षण प्रसारक मंडळी संचलित क्रॉप सायन्स 
हरिभाई देवकरण प्रज्ञाला व कनिष्ठ 
महाविद्यालय, सोलापूर 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


28३१४८४] 'श्री.समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडळ कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित श्री.समर्थ ज्युनिअर कॉलेज, 
चिंबळी ता.खेड जि.पुणे 
२287१४३२६1 ।ग्रामविकास संघटना, वाघळवाडी क्रॉप सायन्स 
संचलित उत्कर्ष माध्यमिक आणि उच्च 
माध्यमिक आश्रम शाळा बारामती 
जि.पुणे 
पु 2२87१७८४८1 |कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी संचलित | कॉम्प्युटर सायन्स 
सीईएस डॉ सायरस पूनावाला Shorea 
मीडियम स्कूल ज्युनियर कॉलेज पुणे 


28३१४८५ | Sit tae शिक्षण प्रसारक मंडळ कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित श्री.समर्थ ज्युनिअर कॉलेज, 
गेट नं ४२८ नानेकरवाडी ता.खेड 
जि.पुणे 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
नोंदणी क्रमांक मागणी केलेल्या 
अ.क्र. | विभागाचे नाव व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


28३१५३७ |डॉ डी वाय पाटील प्रतिष्ठान संचलित | कॉम्प्युटर सायन्स 
डॉ डी वाय पाटील कनिष्ठ 
महाविद्यालय कोल्हापूर 

287३११७४॥ ।सदगुरु श्री वामनराव पै शिक्षण संस्था, । क्रॉप सायन्स 
संचलित अजितदादा इंग्लिश मिडियम 
स्कूल, मु.पो.संग्रामनगर ता.बारामती 
जि.पुणे 


287३१२४६ ।अपूर्व अभिमत ज्ञानपीठ संचलित क्रॉप सायन्स 
इंडियन पब्लिक स्कुल अँन्ड ज्युनिअर 
कॉलेज मु.पो.हिरज. ता.उत्तर 
सोलापूर जि.सोलापूर 

287३१२५० ।विद्या विकास मंडळ संचलित क्रॉप सायन्स 
यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, 
विद्यानगर करमाळा जि.सोलापूर 


नाशिक PBF2903¢T ।महाराष्ट्र अकडमी ऑफ इंजिनिरींग । कॉम्प्युटर सायन्स 
अन्ड एज्युकेशनल रिसर्च, पुणे 
संचलित एम.आय.टी. ज्युनिअर 
कॉलेज, चिंचोळी शिराळ, ता.पाथर्डी 
जि.अहमदनगर 
नाशिक 28३१२८१ |स्वामी विवेकानंद आणि विद्या प्रसारक | कॉम्प्युटर सायन्स 
सोसायटी संचलित प्रियदर्शनी पब्लिक 
Spo आणि ज्युनिअर कॉलेज भिंगार, 
जि. अहमदनगर 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 


oe मागणी केलेल्या 


व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 


नाशिक 28२१०४५ ग्लोबल इन्फोटेक इंडिया ट्रस्ट कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित ग्लोबल पब्छिक स्कृळ आणि 
ज्युनियर कॉलेज नाशिक 


नाशिक 28३१२०६] दि फ्रेडंस्‌ ऑफ दि डिस्प्रेड लिंग क्रांप सायन्स 
संचलित आबासाहेब काकडे माध्य. व 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, sata 
ता.शेवगांव जि.अहमदनगर 

औरंगाबाद 28२०५६० ।मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित विनायक राव पाटील 
महाविद्यालय वैजापूर जि.औरंगाबाद 


अ.क्र. | विभागाचे नाव 


औरंगाबाद PBF20443T |मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, क्रांप सायन्स 
औरंगाबाद संचलित भानुदासराव 
चव्हाण कनिष्ठ महाविद्यालय, 
लोहारा (बु). ता.लोहारा 
जि.उस्मानाबाद 
औरंगाबाद 28०५१७६] ।महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ इंजिनिअरिंग क्रॉप सायन्स 
अँण्ड एज्यूकेशानल रिसर्च कोथरूड 
पुणे संचलित एम आई टी ज्युनिअर 
कॉलेज ता.लोहा जि.नांदेड 
औरंगाबाद 28२११०५ ।|शिवनिकेतन महिला विकास व क्रॉप सायन्स 
सेवाभावी संस्था संचलित 
कै.सौ.विजयाताई बनवसकर कनिष्ठ 
महाविद्यालय, बनवस ता.पाळम 
जि.परभणी 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 


oe मागणी केलेल्या 


व्यवसाय 


अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 


औरंगाबाद 287२०६३१ ।सृजनशील बहुद्देशीय सेवाभावी संस्था, 
नांदेड संचलित ज्ञानभारती विद्यामंदिर 
पुयणी ता.जि.नांदेड 
औरंगाबाद 28२०८९० ।गंगामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ,नांदेड 
संचलित कै.दिगंबररावजी देवडे उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, लहान 
ता.अर्धापूर जि.नांदेड 
कॉम्प्युटर सायन्स 


काम्प्युटर सायन्स 


PBF20g98T [sl संगमेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट, लातूर 
संचलित त्रिपुरा इंटरनॅशनल हायर से. 
एज्यु. एमआयडीसी, लातूर. 

औरंगाबाद 2857२०६९३1 ।विद्याधाम प्रतिष्ठान, औरंगाबाद, 
संचलित विद्याधाम विज्ञान कनिष्ठ 
महाविद्यालय,एस बी कॉलनी, 
औरंगपूरा, औरंगाबाद 


औरंगाबाद 285२०९८०] श्री शहाजी शिक्षण संस्था संचलित इलेक्ट्रॉनिक्स 
गोदावरी कनिष्ठ महाविद्यालय, 
सांगवी-पूर्णा रोड, नांदेड 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
संस्थेचे व्यवसाय 
अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
४७ |औरंगाबाद 287२०९७१] श्री.शितलादेवी सेवाभावी प्रतिष्ठान इलेक्ट्रॉनिक्स 
बारड, नांदेड संचलित केंब्रीज Soar 
स्कुल बारड, ता.मुदखेड जि.नांदेड 
Bd 
88 
षु 0 
षु q 


औरंगाबाद 2837१९४२३॥ (प्रा. भारत गव्हाणे शिक्षण प्रसारक 
मंडळ, नांदेड संचलित कॅम्ब्रीज कला, 
वाणिज्य, विज्ञान उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, नांदेड 
औरंगाबाद 28३१०८० ।वाल्मीकी शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
परभणी संचलित झांताबाई नखाते 
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक 
विद्यालय पाथरी परभणी 
औरंगाबाद 2817३१०८९1 श्री वसंतराव नाईक विमुक्त जाती क्रॉप सायन्स 
आणि भटक्या जमाती आदर्श शिक्षक 
शिक्षण मंडळ, घाटंग्री संचलित श्री 
वेंकटेश जूनियर कॉलेज घाटंग्री 
उस्मानाबाद 
औरंगाबाद 2387१८९८७1 [faa भारती बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, । HIT सायन्स 
संचलित छत्रपती संभाजी राजे उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, बेंबळी ता.जि. 
उस्मानाबाद 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 


oe मागणी केलेल्या 


व्यवसाय 


अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 


औरंगाबाद 2857२०८८९1 श्री संत नामदेव महाराज शिक्षण 
प्रसारक मंडळ, कंधार जि.नांदेड 
संचलित दिनदयाळ कनिष्ठ 
महाविद्यालय, बेट सांगवी ता.लोहा. 
जि.नांदेड 
औरंगाबाद PBFo99g3T यशोदीप शिक्षण संस्था संचलित क्रॉप सायन्स 
नागनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय औंढा नागनाथ 
जि.हिंगोली 


औरंगाबाद PBF39982T fades प्रतिष्ठाण संचलित mst = | काम्प्युटर सायन्स 
ज्युनिअर कॉलेज, चुंचा ता.कळमनुरी 
जि. हिंगोली 

औरंगाबाद 28३११९० ।सरस्वती सेवा भावी संस्था संचलित | कॉम्प्युटर सायन्स 
कै.सुलभाजी पाटील उच्च माध्यमिक 
विद्यालय कुरुंदा ता.वसमत जि. 
हिंगोली 

औरंगाबाद PBF39920T ।बाराशिव हनुमान ग्रामीण शिक्षण क्रॉप सायन्स 
प्रसारक मंडळ बाराशिव संचलित 
बाराशिव हनुमान कनिष्ठ 
महाविद्यालय IRR ता.वसमत 
जि.हिंगोली 


28३१०९० ।श्रीयश प्रतिष्ठान संचलित श्रीया कॉम्प्युटर सायन्स 
पब्लिक स्कूल, गट नंबर २५८ (प) 
सातारा परिसर औरंगाबाद 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 


oe मागणी केलेल्या 


व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 


औरंगाबाद 28३१३३६ ।|लोणार शिक्षण प्रसारक मंडळ SIT सायन्स 
संचलित मोरेश्वर कला, विज्ञान, 
वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय 
गंगामसला ता.माजलगाव जि. बीड 

औरंगाबाद PBF39399T श्री वडमाउली विद्याप्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित शाम माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक विदयालय दहिफळ (वड) 
ता.केज.जि. बीड 


अ.क्र. | विभागाचे नाव 


औरंगाबाद 28३१३३४ ।|लोणार शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित गोदावरी दुधना कनिष्ठ 
महाविद्यालय, माजलगाव जि. बीड 

औरंगाबाद 28३१३३५ ।लोणार शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित Areas देविदासराव 
देशमुख कनिष्ठ महाविद्यालय, 
सिरसाळा ता.परळी वैजनाथ जि.बीड 

औरंगाबाद 28३१३६६ ।जय महाराष्ट्र सेवाभावी संस्था क्रॉप सायन्स 
संचलित सह्याद्री प्राथमिक ते उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, मु.पारडी, ह 
पो.लोहा ता. लोहा, जि.नांदेड कार ae Ei 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
नोंदणी क्रमांक 


मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 


औरंगाबाद 28३१४२५ |बहिर्जी स्मारक विद्यालय शिक्षण क्रॉप सायन्स 
संस्था वाप्ती संचलित बार्हिजी स्मारक 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय 
गिरगाव ता.वसमत जि.हिंगोली 
औरंगाबाद 28२०९९४ [सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित 
कै गोविंदराव पाटील माध्य. आणि 
उच्च माध्य.शाळा वझरा (21H) 
ता.माहूर जि.नांदेड 


अ.क्र. | विभागाचे नाव 


औरंगाबाद 28२१००५ ग्रामविकास शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स 
संचलित आदर्श माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शाळा बनसारोळा ता.केज 
जि.बीड 

औरंगाबाद 287३१४८९॥ ।के.उल्हास मेमोरीअल ट्रस्ट संचलित, क्रांप सायन्स 
कै.गंगाधरावजी पंपटवार ज्यु कॉलेज 
नांदेड 


औरंगाबाद 28३१३०१ ।मातोश्री जिजाऊ ग्रामीण विकास क्रॉप सायन्स 
मंडळ संचलित छत्रपती शिवाजी 
कनिष्ठ महाविद्यालय मानवत रोड 
ता.मानवत जि.परभणी 

औरंगाबाद 287३१५२३॥ श्री भैरवनाथ निसर्ग मंडळ संचलित क्रॉप सायन्स 
शांतीदेवी पाटील कॉलेज परंडा 
ता.परंडा जि.उस्मानाबाद 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
६९ |अमरावती 2877१७१८९५ ।आझाद कलाम अल्पसख्यांक कॉम्प्युटर सायन्स 

बहुउद्देशीय संस्था संचलित सनराईस 

ज्ञानपीठ सेमी इंग्लिश स्कुल सस्ती 

ता.पातूर जि.अकोला 


28२०९८४ ।वेदधारिणी बहुउद्देशिय विकास SPST वॉटर आणि 
प्रतिष्ठाण संचलित वेदधारीणी माध्य. फिडा कल्चर 
व उच्च माध्य. विद्याळय, पिंपळगाव = 
ता.जि.यवतमाळ 


2२85२०९०३४ ।खडकपूर्णा बहुउद्देशीय संस्था संचलित | क्रॉप सायन्स 
राजर्षी शाहु कनिष्ठ महाविद्यालय, 
देऊळघाट, ता.जि.बुलढाणा 

28२१०६१ |शिवराज शिक्षण संस्था, अंत्रीतेली क्रॉप सायन्स 
व्दारा संचलित संत गाडगेबाबा कनिष्ठ 
महाविद्यालय, साखळी ब्रु॥ 
ता.जि.बुलढाणा 

2857१८१६८1 ।मह्षी वाल्मिकी बहुउद्देशीय संस्था, Wal वॉटर आणि 
अकोला, संचलित महर्षी वाल्मिकी फिडा कल्चर 
उच्च माध्यमिक विद्याळय, सामदा 
ता.दर्यापूर जि.अमरावती 

2387१९४३३1 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, संचलित | फ्रेश वॉटर आणि 
रूरल इन्स्टिट्यूट जे.आर. कॉलेज फिश कल्वर 
ऑफ सायन्स अमरावती 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
अ.क्र. | विभागाचे नाव 894 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 
७५ |अमरावती 28२०६४० ।जागृत नवयुवक एज्युकेशन सोसायटी | कॉम्प्युटर सायन्स 

संचलित, जागृत कला व विज्ञान 

ज्युनिअर कॉलेज, वारुड जि.अमरावती 


७६ (अमरावती PBF29002T श्री.दत्तात्रय शिक्षण संस्था दिवठाणा, क्रॉप सायन्स 
ता.चिखली जि.बुलढाणा संचलित 
श्री.पृथ्वीराज चौहान माध्यमिक 
विद्यालय, निमकोहळा ता.खामगाव 
जि.बुलढाणा 


७७ अमरावती PBF29992T श्री.गुरुदेव शिक्षण क्रिडा व कृषी क्रॉप सायन्स 
विकास बहुउद्देशिय संस्था संचलित 
नवजीवन कनिष्ठ महाविद्यालय, 
अंजनी बु. ता.मेहकर जि.बुलढाणा 

७८ अमरावती २2857२११११] श्री.दत्तात्रय शिक्षण संस्था दिवठाणा, क्रॉप सायन्स 
ता.चिखली जि.बुलढाणा संचलित 
एन.डी.ए. सेंन्ट्रल पब्लिक स्कुल अँन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज, दिवठाणा 
ता.चिखली जि.बुलढाणा 

७९ ।'अमरावती 28२०६३५ ।प्रियदर्शीनी इंदिरा गांधी शिक्षण संस्था क्रॉप सायन्स 
उमरखेड संचलित उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, उमरखेड जि.यवतमाळ 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
नोंदणी 5 मागणी 
oe मागणी केलेल्या 
संस्थेचे व्यवसाय 
क्र. विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 


अमरावती 285२०६५८॥ ।कोसल्या श्रृंगारे एज्युकेशन फिडा प्रोसेसिंग 
फाऊंडेशन, मुंबई संचलित टेक्नॉंलॉजी 
विद्यानिकेतन ज्युनिअर कॉलेज , 
टाकरखेडा मोरे ता.अंजनगाव सुर्जी 
जि.अमरावती 
कॉम्प्युटर सायन्स 


८१ अमरावती 285२१०७८॥ [ait गोकुळ शिक्षण क्रीडा बहुद्देशीय क्रॉप सायन्स 
संस्था, संचलित चैतन्य गुरुकुल 
चिखली, बुलढाणा ४४३२०१ 


२ अमरावती PBF290927 श्री गजानन महाराज कृषी शौक्षणिक क्रॉप सायन्स 
संस्था उंबररखेड, संचलित समर्थ 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, पांग्री 
ता.देऊळगांव राजा जि.बुलढाणा 

३ अमरावती 28२०९३७ श्री साईलीला ग्रामीण बहुउद्देशिय प्रोसेसिंग 
संस्था अंत्रज संचलित एन. के. 
ज्युनिअर कॉलेज अंत्रज, ता.खामगाव 
जि.बुलढाणा 

८४ |अमरावती 285२०९२१ [ai rash vaya सोसायटी aT वॉटर आणि 

डोणगावं संचलित श्री.शिवाजी फिडा कल्चर 
हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, 
डोणगावं ता.मेहकर जि.बुलढाणस 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
अ.क्र. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 

अमरावती 28३१०९५ 

संचलित ether मालू इंटरनॅशनल 

स्कूल राहटगांव रोड, अमरावती 


अमरावती 2२87३११३८1] 
संचलित विद्याभारती इंग्लिश स्कुल 
पत्रकार कॉलनी अमरावती 
अमरावती मुक्ताई बहुउद्देशीय संस्था संचलित 
२8३१२३१ |जगदंबा पब्लिक स्कुल बेलोरा रोड 
चंदूरबाजार अमरावती 


अमरावती PBF39230T श्री शिवाजी शिक्षण संस्था संचलित श्री 
शिवाजी हायस्कूल अँण्ड ज्युनिअर 
कॉलेज लोणार, जि.बुळढाणा 

अमरावती 287३१२६४॥ ।शाहबाबू एज्युकेडान सोसायटी Wal वॉटर अण्ड 
संचलित शाह बाबू कनिष्ठ fal कल्चर 
महाविद्यालय पातूर, अकोला 


अमरावती 28३१४५७ ।नवोदय शिक्षण क्रोडा व सांस्कृतीक । tar वाटर आणि 
मंडळ संचलित डॉ आर एन लाहोटी 
ज्युनिअर सायन्स कॉलेज सुलतानपूर 
ता.लोणार जि.बुलढाणा 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
ies व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 

अमरावती 2873३१३८२३ ।महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्था | फ्रेश वॉटर आणि 

देउळगाव माळी संचलित महात्मा 

ज्योतिबा फुले आर्ट्स अँन्ड सायन्स 

कॉलेज, देऊळगांव माळी ता.मेहकर 

जि.बुलढाणा 
अमरावती 287३११८० ।मृत्युंजय बहुद्देशीय महिला संस्था, कॉम्प्युटर सायन्स 

अकोला संचलित श्रीमती. लक्ष्मीबाई 

दामोदर नेरकर कला, वाणिज्य आणि 

विज्ञान ज्युनियर कॉलेज हिंगणा, 

म्हैसपूर, ता.जि.अकोला 
अमरावती 28३१११०] ।मृत्युंजय बहुद्देशीय महिला संस्था, फ्रेश वॉटर आणि 

अकोला संचलित श्रीमती. लक्ष्मीबाई 

दामोदर नेरकर कला, वाणिज्य आणि 

विज्ञान ज्युनियर कॉलेज हिंगणा, 

म्हैसपूर, ता.जि.अकोला 


अमरावती 28३१३९६ ग्रामीण महिला मायनॉरीटी वेल्फेअर | फ्रेश वाटर आणि 
अन्ड एज्युकेहान SRA 
बाळापूर संचलित Mead उर्दु उच्च 
माध्यमिक विद्यालय, अकोट 
जि.अकोला 
अमरावती 287३१५५९॥ ।राजषि शाहू चॅरिटेबल ट्रस्ट, सिंदखेड | क्रॉप सायन्स 
संचलित जिजाऊ ज्ञानमंदिर 
पळसखेड भट पो पिंपळगांव सराई ता. 
जि.बुलढाणा 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 


ऑनलाईन 
नोंदणी क्रमांक 


अ.क्र. 


विभागाचे नाव 


अमरावती 


अमरावती 


28०९११७] 


2587२०६४रा 


2870०७९८३1 


अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 


अमरावती 


PBF39204T 


257२३१२२३४ 


PBF39242T 


प्रपत्र-अ 


मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 


Wal वॉटर आणि 
fat कल्वर 


हरिकिसन जाजू शिक्षण संस्था 
संचलित जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल 
यवतमाळ 


श्री शिवाजी शिक्षण संस्था पुसद क्रॉप सायन्स 
संचलित 

श्री तेजमल गांधी ज्युनियर सायन्स 

कॉलेज ब्राम्हणगाव ता.उमरखेड 

जि.यवतमाळ 


Wal वॉटर आणि 
फिडा कल्वर 


मुस्लिम अल्पसंख्यांक बहुउददेशीय 
संस्था संचलित डॉ एपीजे अब्दुल 
कलाम इंग्लिश आयडियल स्कूल 
आणि ज्युनियर कॉलेज बेगमपुरा 
अचलपूर 

सुशिलाबाई देऊसकर प्रतिष्ठान, 
संचलित एस.डी.एफ. प्रायमरी स्कुल 
गणेडीवाल ले आऊट, वृंदावन 
कॉलनी अमरावती 


संचलित सय्यद लतिफ ज्युनिअर 

कॉलेज ऑफ सायन्स भोसा 

ता.जि.यवतमाळ 

Wal वॉटर आणि 
fat कल्वर 


जगदंबा बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास 
संस्था, संचलित जगदंबा सायन्स 
ज्युनिअर कॉलेज शिंदे प्लॉट, 
यवतमाळ जि.यवतमाळ 


कॉम्प्युटर सायन्स 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 

१०२ अमरावती PBF392297T विद्यार्थी विकास सेवा समिती संचलित | tar वॉटर आणि 
मातोश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
महागाव, ता.महागाव जि.यवतमाळ 

१ 


अमरावती 287३१२३९71 विद्यार्थी विकास सेवा समिती संचलित 
मातोश्री इंग्लिश मिडीयम स्कुल, 
महागाव ता.महागाव जि.यवतमाळ 
नागपूर 28२१०२१ ।प्रगती महिला समाज भंडारा व्दारा 
संचलित प्रगती कनिष्ठ महाविद्यालय, 
भंडारा ता.जि.भंडारा 


नागपूर २87२०९९२ ।सानंद शिक्षण संस्था, संचलित जे. डी. 
चौधरी ज्युनिअर कॉलेज वासी 
ता.समुद्रपूर जि.वर्धा 


०२ 
०३ 
०४ 
१०५ [ARTUR 28२०८८१ |सरला एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित 
अस्पायर इंटरनेशनल स्कुल अँन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज खसरमारी वर्धारोड, 
नागपूर 
१०६ 
१०७ 


नागपूर 28२१०४४ ।भारत तायवान बुध्दिष्ठ फ्रेडशिप इलेक्ट्रॉनिक्स 
SARA ऑफ इंडिया कारबाला 
संचलित कबिरा ज्युनिअर कॉलेज, 
प्लॉट नं.४२ हरीहर नगर, बेळतरोडी 
रोड नागपूर 
कॉम्प्युटर सायन्स 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 


oe मागणी केलेल्या 


व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाचे 


१०८ |नागपूर 287१७९२४॥ [Term व्हयाल्यू कल्वरल व कॉम्प्युटर सायन्स 
एज्युकेशनल सोसायटी ता. देवळी 
जि. वर्धा संचलित, कै.डॉक्टर 
विष्णूपंत दादाजी चोरे मेमोरिअल 
सृजन कॉलेज, देवळी ता.देवळी जि. 
वर्धा 
नागपूर 28२०९४२ ।अजिक्य शिक्षण संस्था संचलित कॉम्प्युटर सायन्स 
एबीसी कॉन्व्हेंट Soar हायस्कुल, 
मंगलदिप कॉलनी ता.जि. नागपूर 
नागपूर 287२०५७०॥ ।मा शारदा बहुउद्देशीय संस्था संचलित | काम्प्युटर सायन्स 
अर्या कॉन्व्हेंट हायस्कूल आणि 
ज्युनिअर कॉलेज सरस्वती नगर, 
दिघोरी, नागपूर 


अ.क्र. | विभागाचे नाव 


नागपूर 28२०८८७ श्री WT मागसवर्गीय एवं बहुउद्देशीय | कॉम्प्युटर सायन्स 

एज्युकेडान सोसायटी संचलित श्री 
कॉन्व्हेंट स्कुल अँन्ड ज्युनिअर 
कॉलेज, मानेवाडा चौक, नागपुर 

११२ |नागपूर 28२१११५ ।विवेकशील मित्र परिवार, नागपूर कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित, सेंट पॉल उच्च माध्यमिक 
विद्यालय, धामना (चिकणा) फ्रेश वॉटर आणि 
ता.जि.नागपूर फिश कल्चर 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 
नागपूर 28२०८८० सेवासदन शिक्षण संस्था, संचलित कॉम्प्युटर सायन्स 
सेवासदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
सिताबर्डी, नागपूर 


नागपूर 2870०९४७॥ स्वामी समर्थ महिला ग्रामीण विकास |। फ्रेश वाटर आणि 
सांस्था संचलित विस्डन पब्लिक फिश कल्चर 
स्कूल रामेश्वर मुडे, नवीन म्हाडा 
कॉलनी घर ई -१०९ पिपरी मेधे आवी | कॉम्प्युटर सायन्स 
रोड वर्धा 


नागपूर 28३१३४२] ।स्कॉालर्स एज्युकेशन सोसायटी फ्रेश वॉटर आणि 
संचलित ईनस्पायर उच्च माध्यमिक फिश कल्वर 
विद्यालय आकाडावाणी रोड सिव्हील 
लाईन चंद्रपूर 
नागपूर अमर सेवा मंडळ नागपुर संचलित कॉम्प्युटर सायन्स 
PBF39328T ।सावित्रीबाई फुले ज्युनिअर कॉलेज 
बुटीबोरी नागपुर 


११७ [APTS PBF39324T अमर सेवा मंडळ नागपुर संचलित कॉम्प्युटर सायन्स 
प्रियदर्शिनी ज्युनिअर कॉलेज नंदनवन 
नागपुर 
११८ |नागपूर हजरत बाबा लोधिज्ाह बहूउद्देशिय | कॉम्प्युटर सायन्स 
PBF39828T ।शिक्षण संस्था,संचळित दि ड्रीम स्कूल 
खासरा जिल्हा नागपूर 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
११९ |नागपूर उदयन बहूउद्देशिय विकास संस्था कॉम्प्युटर सायन्स 

PBF39302T संचलित द लॉड्स पब्लिक स्कूल 
अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज ऑफ आर्ट्स 
कॉमर्स अन्ड सायन्स, भंडारा 


१२० |नागपूर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती | कॉम्प्युटर सायन्स 
PBF39904T ।संचलित शिवाजी विज्ञान 
महाविद्यालय काँग्रेस नगर, अंजनी 
रेलवे स्टेशन, नागपुर 


१९ 
२१ 
२३ 


१२१ |नागपुर PBF39949T |आधार बहुउद्देशीय महिला संस्था फ्रेश वॉटर आणि 
मुरमाडी ता.लाखणी जिल्हा. भंडारा 
संचलित एस.जी.बी डिफेन्स सर्व्हिसेस 
ज्युनिअर कॉलेज मु.पो शहापूर 
ता.जि.भंडारा 
कॉम्प्युटर सायन्स 
१२२ |नागपूर 287३१२६९॥ ।छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था | फ्रेश वाटर आणि 
संचलित सरस्वती हायस्कुल व 
कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यालय, 
कोराडी रोड, बोखारा नागपूर 
१२३ ।नागपूर PBF39800T ।चेतना एज्युकेडान सोसायटी संचलित | काम्प्युटर सायन्स 
चेतना ज्युनिअर कॉलेज तहारपूर 
पो.वायगांव नित्र ता.जि.वर्धा 


शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ पासून +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था/विद्यमान संस्थेत 
अधिकच्या तुकडयांना कायम विनाअनुदानित तत्वावर सुरु करण्यास संचालनालयाने शिफारस केलेल्या संस्था 
प्रपत्र-अ 


ऑनलाईन 
oe मागणी केलेल्या 
व्यवसाय 
. | विभागाचे नाव 
अभ्यासक्रमाचे 
नाव 
नागपुर PBF39903T श्री गणेश मागासवगीय आणि फ्रेश वॉटर आणि 
बहुउद्देशीय एज्युकेशन सोसायटी फिश कल्वर 
संचलित श्री कॉन्व्हेंट आणि ज्युनिअर 
कॉलेज, मानेवाडा चौक, नागपूर 
१२५ |नागपूर PBF2904¢T |दिलीप जाधव शिक्षण संस्था संचलित 
शिवप्रिया ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
सायन्स अँन्ड कॉमर्स केतापार 
ता.कळमेश्वर जि.नागपूर 


१२७ ।नागपूर PBF39300T | आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था फ्रेश वॉटर आणि 
संचलित जे आर के कॉन्व्हेंट feat कल्चर 
हायस्कुल अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज 
आराधना नगर नागपूर 


१२४ 

१२६ ।नागपूर PBF3930&T [AT शारदा बहुद्देशीय शिक्षण संस्था कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित आर्या कॉन्व्हेंट अँन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज सर्वश्री नगर नागपूर 

१२८ |नागपूर 285०६५७९॥ ।छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था | कॉम्प्युटर सायन्स 
संचलित सरस्वती हायस्कुल अँन्ड 
ज्युनिअर कॉलेज,कोराडी रोड, 
बोखारा, नागपूर 


